महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः संकिर्ण-१०२२/प्र.क्र.७६/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १९ सप्टेंबर, २०२२ 


संदर्भ:-शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.संकीर्ण-१०२२/प्र.क्र.9७६/का-२१, 
दि.रप०्द-रण्ररे 
आदेशा 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये श्री.हु.अ.मुकादम, अवर सचिव यांची प्रत्यावर्तनानंरची पदस्थापना 
सार्वजनिक आरोग्य विभागात करण्यात आली होती. सदर पदस्थापनेत अंशत: बदल करुन, त्यांची सुधारित 
पदस्थापना खाली स्तंभ क्र.४ येथे नमूद केल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अवर सचिवांचे नाव पूर्वी दिलेली पदस्थापना सुधारित पदस्थापना 
| २ ३ = 
as श्री.हु.अ.मुकादम सार्वजनिक आरोग्य विभाग | उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


2. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१९१७३३५३६९०७ असा आहे. हा sear 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 


GAJANAN Siemens 
BHIMRAO GURAV =: 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२) अ.मु.स (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
४) अ.मु.स./प्र.स/सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 
५) सह/उप सचिव (आस्थापन), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 


६) श्री.हु.अ.मुकादम, अवर सचिव, 
७) कार्या.१४ संग्रहार्थ. 


